महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनस्तर 65-२० : ५६१००-१७७५०० या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची बदली 
(डॉ. किशोर गु. नांद्रे (पाटील). 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.६१२ /सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : २० नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा :- मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्यपाल यांचे सचिव यांचे पत्र दि.१८ नोव्हेंबर, २०१९. 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर 5-२० : ५६१००-१७७५००) या संवर्गातील 


वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (५) च्या तरतुदीनुसार खालील 


विवरणपत्रात नमूद केलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याची त्याच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदली 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे | सध्याच्या पदस्थापनेचे बदलीचे ठिकाण 
नाव ठिकाण 
| a 2. 3. BB 
q | डॉ. किशोर गुलाबराव | राजभवन दवाखाना मुंबई | विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय 
नांद्रे (पाटील), भिषक (प्रतिनियुक्ती) नाशिक 


डॉ. किशोर गुलाबराव नांद्रे (पाटील), वैद्यकीय अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ 


रुजूव्हावे. 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.६१२/सेवा-३ 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११२०१६३८४८३५१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. 
S a t IS h Digitally signed by Satish Hanmantrao Bhosale 
DN: c=IN, ment haras! ju=Public Heal 
Departm 


‘ode=: 2, st= rashtra, 
'99b5179dd55944f37ef369de7b98d5d22be41 


Hanmantrao 120) 
Bhosale Se 
(स. ह. भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

डॉ. किशोर गुलाबराव नांद्रे (पाटील), वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (यांना संबंधित उपसंचालक, 
आरोग्य सेवा नाशिक मंडळ नाशिक यांच्या मार्फत) 
प्रत, 


मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 

आयुक्‍त आरोग्य सेवा, मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई. 


9) 
) 
) 
) 
) उपसंचालक आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ नाशिक. 
) 
) 
) 
) 


AD 


3 


oC 


o~ 


4 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, नाशिक. 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

१०) निवडनस्ती (सेवा-३) 


mn 


XN ७. 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


